दि.१.९.२०२४ ते दि.२८.२.२०२५ 
या कालावधीसाठी न्यायिक अधिकार्‍यांच्या 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देणेबाबत- 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: अस्थायी-२०२४/प्र.क्र.५५/कार्या-१२ 
पाचवा मजला, मुख्य इमारत, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई 400 032. 
दिनांक:- २५ सप्टेंबर, २०२४. 
वाचा :- 
(१) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र.एचसीटी-१००२/१२८९(१६२)/नऊ/चार,दि.८.९.२००३. 
(२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.०६.०९.२०२४. 
(३) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र.अस्थायी-२०२४/प्र.क्र.५५/कार्या-१२, 
दि.१३.०३.२०२४. 
(४) महाप्रबंधक मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.५१२३७/६८(०/१७७२/२०२४,दि.१४.०८.२०२४. 
शासन निर्णय :- 


संदर्भाधीन दि.१३.०३.२०२४रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जिल्हा व सत्र न्यायालयांच्या 
आस्थापनेवरील न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या १२५४ अस्थायी पदांना दिनांक ३१.८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयात नमूद करण्यात आलेल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या १२५४ 
अस्थायी पदांना संबंधित न्यायालयांचे कामकाज सुरळीत सुरु राहण्यासाठी दि.१.९.२०२४ ते 
दि.२८.२.२०२५ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ. पदनाम दिनांक ३१.८.२०२४पर्यंत मुदतवाढ | दिनांक १.९.२०२४ ते २८.२.२०२५ 
क्र दिलेली पदे पर्यंत मुदतवाढ द्यावयाची पदे 
3 2 3 द 
राज्यातील सर्व जिल्हा 
न्यायालय व अंतर्गत १२५४ १२५४ 
न्यायिक अधिकारी 


२. विधि व न्याय विभाग, कार्यासन -९ यांचेकडून मुदतवाढ मिळणारी न्यायिक अधिकाऱ्यांची पदे 
या शासन निर्णयातून वगळली आहेत. तसेच, उपरोक्त मुदतवाढ देण्यात येत असलेल्या १२५४ 
पदांमध्ये सदस्य, मोटार अपघात दावा प्राधिकरण या २ पदांचा समावेश आहे. 


३. यासाठी येणारा खर्च "२०१४-न्यायदान" या मुख्य लेखाशीर्षाखाली "१०५ (दोन) जिल्हा व सत्र 
न्यायाधिठा”, “१०५-(तीन) दिवाणी न्यायाधिठा” व “१०८ फौजदारी न्यायालये” यापैकी योग्य त्या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व त्या ळेखाशीर्षाखाळील सन २०२४-२०२५ या वित्तीय 
वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/ 
२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५ नुसार वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग 


पहिला, उपविभाग तीन मधील अ.क्र.४ चा परिच्छेद क्र.२७(२)(क) अन्वये तसेच, वित्त विभागाच्या 
शासन निर्णय, क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.०६.०९.२०२४ अन्वये प्रशासकीय 
विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे . 


कि सदर WA निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२४०९२६११५२१०१११२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजिटल स्ववाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VILAS VASANT 
GAIKWAD 


(विलास वसंत गायकवाड) 

विधि सल्लागार नि सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१. महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई . 
२. प्रबंधक,निरीक्षणे-१, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई. 
३. प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ नागपूर, औरंगाबाद. 
४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर . 
५. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधठिश, जिल्हा न्यायालय, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, 
धुळे, जळगांव, नंदुरबार, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, 
जालना, बीड, परभणी, नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद, अमरावती, अकोला, वाशिम, यवतमाळ, बुलढाणा, 
वर्धा, नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, लघुवाद न्यायालय मुंबई, नगर दिवाणी व सत्र 
न्यायालय, मुंबई , मुख्य महानगर दंडाधिकारी मुंबई . 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, धुळे, जळगांव, नंदुरबार, 
अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, जालना, बीड, परभणी, नांदेड, 
लातूर, उस्मानाबाद, अमरावती, अकोला, वाशिम, यवतमाळ, बुलढाणा, वर्धा, नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, 
गडचिरोली, गोंदिया . 
७. उप जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे, रागयड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, धुळे, जळगांव, 
नंदूरबार,अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, जालना, बीड, परभणी, 
नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद, अमरावती, अकोला, वाशिम, यवतमाळ, बुलढाणा, वर्धा, नागपूर, भंडारा, 
चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया. 
८. सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, नागपूर, औरंगाबाद. 
९. वित्त विभाग, आ.पु.क., व्यय-५, अर्थसंकल्प ११, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.गृह विभाग परिवहन-५, अर्थसंकल्प ११, मंत्रालय, मुंबई. 
११. विधि व न्याय विभाग, का.९, ११, २३ व २४. 
१२.कार्यासन-१२ (निवडनस्ती). 


